संयुक्‍त राष्ट्र संघ (United Nations) सोबत 
केलेल्या सामंजस्य करार (Mou) अनुसार स्थापित 
Action Room To Reduce Poverty या नियंत्रण 
martha “रोजगार निर्मिती“ (Liviinood 
७७16810) संदर्भात करण्यात येणा-या कार्यवाही 
बाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र: माविका -२०१७/प्र.क्र.9२/का.१४१८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, 
मुंबई. -४०० ०३२. 
दिनांक: ५ मे, २०१८ 


संदर्भ- नियोजन विभाग, शासन निर्णय, माविका- २०१७/ प्र.क्र./२९ का .१४१८, दि. २२ जानेवारी, २०१८ 
शासन परिपत्रक : 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय, माविका- २०१७/ प्र.क्र./२९ का .१४१८, दि. २२ जानेवारी, २०१८ अन्वये 


मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट असलेल्या २३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांपैकी १३ जिल्ह्यातील निवडक २७ 
TSR संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) सोबत केलेल्या सामंजस्य करार0/॥०५) अनुसार “Action 
Room to Reduce Poverty” हा नियंत्रण कक्ष १८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई येथे स्थापन करण्यात 
आला आहे. या नियंत्रण कक्षाकडून खालील विकास क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती (Livelinood Generation) 
करण्याबाबत लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. 


अ.क्र विकास क्षेत्र अ.क्र विकास क्षेत्र 

| 9 | कृषी आणि कृषी प्रक्रिया ७ । बांबू उत्पादने आणि हस्तकोशल्याच्या वस्तू 

२ फलोत्पादन ८ वनाधारित (अकाष्ठ) उत्पादनांचे प्रोसेसिंग 
आणि पॅकेजिंग 

३ | दुग्ध व्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योग ९ । सध्या अस्तित्त्वात असलेलया शेतकरी 
उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचा विकास 

४ । कुक्कूटपालन मांस आणि अंडी | १० | पर्यटन आणि इको टुरिझम कृती 

षु मत्स्यव्यवसाय- पॅकेज प्रोसेसिंग आणि | १ | क्षेत्रिय सर्वेक्षणानंतर हाती घ्यावयाचे इतर 

HOC SMA क्षेत्रातील उपक्रम 
६ शेळी पालन- कच्चे मांस प्रक्रिया 


२. संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) च्या सहकार्याने नियोजन विभागाच्या अधिनस्त “Action Room to 
Reduce Poverty” aI नियंत्रण कक्षासाठी UN या संस्थेकडून ४ विषय तज्ज्ञ (Subject Specialists) उपलब्ध करून 
दिले जाणार आहेत. यात माहिती संकलक आणि विश्लेषक, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मूल्यमाखळी आणि पणन तज्ञ, 
सामाजिक क्षेत्रातील तज्ञ यांच्यासह ३“मुख्यमंत्री आंतरवासिता विद्यार्थी” (CM Fellows) यांचा समावेश आहे. मानव 
विकास कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या २७ तालुक्यांतील साधन संपत्ती व स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन 
रोजगारनिर्मिती (Livelinood Generation) योजना सुनिश्चित करण्याशी संबंधित कामे या कक्षामार्फत करण्यात येणार 
आहे. या पार्श्वभूमीवर “Action Room to Reduce Poverty “या नियंत्रण कक्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ११ 
विकास क्षेत्रांच्या अनुषंगाने ध्येय तयार करण्यासाठी मंत्रालयीन सचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिका-याचे मार्गदर्शन 
उपयुक्‍त ठरणार आहे. यासाठी नियोजन विभागात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या, तिस-या व पाचव्या शनिवारी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः माविका- २०१७/प्र.क्र.9२/का.१४१८ 


दुपारी ३.०० वाजता, नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या १८ व्या मजल्यावर GPRRA*Action Room to Reduce 
Poverty” येथे स्वेच्छेने येऊन मार्गदर्शन करण्याठी “Saturday Afternoon Group” च्या अनौपचारिक बैठकीकरीता 
रोजगार निर्मितीशी (Livelihood Generation ) संबधित कृषि व पदुम विभाग / कौडल्य व उद्योजकता विभाग/ 
आदिवासी विकास विभाग / महिला व बालविकास विभाग/ ग्राम विकास विभाग या प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांची नियमित उपस्थिती प्रार्थनीय राहील. या प्रशासकीय विभागाच्या अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांनी सदर “Saturday Afternoon Group” च्या अनौपचारिक बैठकीमध्ये नियमित 
उपस्थित राहून “Action Room to Reduce Poverty” मधील UN संस्थेकडील विषय तज्ञ (Subject Specialists) 
व 3 “मुख्यमंत्री आंतरवासिता विद्यार्थी” (CM Fellows) यांच्याकडून परिणामकारक रोजगार निर्मिती (Livelinood 
Generation) निश्चिती संदर्भात धोरण मध्यस्थी (Strategic Interventions) करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. 


३. सदरचा शासन परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन 
त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०५१२१५०१६९१६ असा आहे. तसेच हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vijesing Fattesing १८ s-runn 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7de9682e22326e67a2c7e41 252e658721c298e350 


Vasave ee 
(वि.फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३ मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
४ मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री (सर्वी 
५ मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन,मुंबई. 
६) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
७ मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 
८) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
९) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१० जिल्हाधिकारी (सर्व) 
११) उप ayaa FATS), (सवी 
१२) सर्व सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
१३) निवड नस्ती, का. १४१८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


